महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HST - १११८/प्र.क्र.०१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ - १) सा.प्र.ववि.शा.आ.क्र.कअनि १११४/प्र.क्र.८०/१४ब,दिनांक २६.०८.२०१४ 
2) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११४/प्र.क्र.८०/१४ब, दिनांक १९.११.२०१६ 
३) सा.प्र.वि.शा.आ.क्र.कअनि १११४/प्र.क्र.८०/१४ब, दिनांक २०.११.२०१७ 


आदेशा 


श्री. भ.रा.लांघी, कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र. १ येथील 
आदेशान्वये, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील विभागीय कार्यालय, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील “कार्यक्रम अधिकारी” या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. श्री. लांघी हे 
विभागीय कार्यालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे या कार्यालयातील कार्यक्रम अधिकारी या 
पदावर दिनांक १६.०९.२०१४ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. श्री लांघी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीस संदर्भाधीन क्र. २ व ३ येथील आदेशान्वये प्रत्येकी एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली असून 
त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा काळावधी दिनांक १४.०९.२०१८ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


या आदेशान्वये श्री.लांघी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तित करून त्यांची पदस्थापना 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री. ciel, कक्ष अधिकारी यांनी 
पदस्थापना दिलेल्या विभागामध्ये तात्काळ रूजू व्हावे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११४१६०२५८८९०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally 
त्त 


Gajanan पश 
Bhimrao Sie किच ccd 

seri =54b11b1ccbdc577d71dce3b31 
Gurav 


7005050918 
bs 


1659e360f7 3b682d6b6fccb8aecf, 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री. भ.रा.लांघी,कक्ष अधिकारी तथा कार्यक्रम अधिकारी, विभागीय कार्यालय, सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालय, पुणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः HST - १११८/प्र.क्र. ०१/१४-ब 


) प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

) सह/उपसचिव (आस्थापन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई -४०० ०३२. 
४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय, विस्तार भवन, पहिला मजला, 

महात्मा गांधी मार्ग, मुंबई ४०० ०३२. 

५) विभागीय कार्यालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, पुणे 
६) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


